अतिरिक्त अधीक्षक,मध्यवर्ती 
कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, 
वर्ग-१ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२१/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र./कार्यकारी/सेजेसूची/१०६४१/२०२२ कक्ष-२ पुणे-१, दि. ०५.१२.२०२२ 


- शासन परिपत्रक - 


अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व 


अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार 


करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही- 


२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


विनंती करण्यात येते की, अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ 


या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी अतिरिक्‍त 


अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या 


(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत 


माहिती मागविण्यात यावी. संबंधीत अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, 


वर्ग-१ यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती 


आपल्या कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे पुढील एक 


महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२१/तुरुंग-१ 


नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन असल्याचे गृहीत धरून 


अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


2. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१४१३३८१३८८२९ असा आहे. हे परिपत्रक 


डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


igitally signed by GANESH MOHAN KATHAWATE 
G A N E S H M O H A N DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08089dc01 Ocecf37359d48237bde2fdabcef7 12865c52665157157cef 
bb8037, pr Code 2, st=Maharas| 
i ber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F 1F09FA7254742312881F904810 
KAT H A WAT E 2F68CDOED7649F, :GANESH MOHAN KATHAWATE. 
D 2022.12.14 13:42:45 +05'30' 
(गणेश काथवटे) 


अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत : १) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/दक्षिण विभाग, मुंबई/ पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व 
विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ 5 पैकी 2 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२१/तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-११२२/प्र.क्र.९२२१/तुरूंग-१ दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अतिरिक्‍त अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९९०० + ग्रेड पे ६६००/-) एस-२३ (६७७००-२०८७००) 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२९ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.९२.२०२१९ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ. 7 झि कर्मचाऱ्याचे | संबंधित | जन्मदिनांक 7 नियम नेष्ठते पैवानिवृत्ती शैक्षणिक शि 
क्र. | क्रमांक नांव पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्तीचा नुसार 
मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
| 8 | २ ३ v & द | ७ | ८ ९ शिक Cr 
१ १ श्री.भारत महादेव भोसले a २६.०१.१९६८ । भ.ज. (ब) | १९.०३.२००५ | १९.०३.२००५ | ३१.०१.२०२६ एम.ए., 
एम.एस.डब्ल्यू ia! 
२ २ | श्री.शरद शिवाजी शेळके पदोन्नती | ०२.०३.१९६४ । भ.ज. (क) | २६.०८.२०१४ | २६.०८.२०१४ | ३१.०३.२०२२ बी.कॉम, 
3 3 | seus भिकनराव पदोन्नती | 82.22.2890 खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ । ३१.१२.२०२८ | बी.एस.सी., एम.ए. 
अहिरराव समाजशास्त्र ra 
% ४ | श्रीमती गिता हनुमंत शिकारे [ग १६.११.१९८२ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.११.२०४० | एम.ए.बी.एड. 
(भोसले) शिका 
ष ५ | श्री.वेभव सुधाकर आगे पदोन्नती | ११.०१.१९७९ झ्माव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०१.२०३७ एम.ए., 
एम.एस.डब्ल्यू ल्क 
द ६ = | श्रीमती किती किशोर डहाळे/ | पदोन्नती | २५.०५.१९७४ इ्माव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०५.२०३२ | एल.एल.एम. 
चिंतामणी el 


पृष्ठ 5 पैकी 3 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२१/तुरुंग-१ 


७ ७  । श्री.अनुपकुमार मधुकरराव । पदोन्नती | १२.०७.१९७४ | अ.जमाती | २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०७.२०३२ एम.फोल. 
कुमरे एम.एस.डब्ल्यू 
८ ८ | श्रीमती अरुणा व ial ०१.११.१९७१ भज-क । २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१०.२०२९ | एम.ए.एम.एड. 
मुगुटराव 
९ ९ | श्री.राजकुमार केशवराव पदोन्नती | ३०.०४.१९६४ विमाप्र २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०४.२०२२ एम.कॉम. 
साळी 
१० १० | श्री.सदानंद ना.गायकवाड पदोन्नती | ०५.०४.१९६३ । विजा-अ | २९.०६.२०१९ । २९.०६.२०१९ | ३०.०४.२०२१ एम.ए. 
र्ड ११ | श्री.अंकुश सावळा सदाफुले की ०१.०६.१९६६ अ. २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०४.२०२४ बी.कॉम. 
१२ | १२ | श्री.नितीन भालचंद्र वायचळ | पदोन्नती २६.०१.१९६९ sara २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०१.२०२७ बी.कॉम. 
१३ | १९३  । श्री.कौस्तुभ हरी कुलेव पग २५.१०.१९६३ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१०.२०२१ बी.ए. 
१४ | १९४ | श्री.सुनिल निवृत्ती ढमाळ पदोन्नती । ०३.०६.१९७० खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२८ बी.एस.सी. 
अँग्री.एम ए. 
१५ | १५ | श्री.प्रमोद भिलाजी वाघ पदोन्नती | २२.०६.१९६८ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२६ एम.ए. 
१६ | १६ । श्री.सुहास रामचंद्र पवार pe | ११.१२.१९६८ अ. २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१२.२०२६ | बौ.काॉम. एम.ए. 
१७ | १७ । श्री.दत्तात्रय गणपत गावडे  । पदोन्नती ०१.०६.१९६९ भज-क ०६.०३.२०२० | ०६.०३.२०२० | ३०.०६.२०२७ | बी.एस.सी. अँग्री. 
एकुण पदे- २९ 
भरलेली पदे- १७ 
रिक्‍त पदे- १२ 


पृष्ठ 5 पैकी 4 


